राज्यातील बॉम्ब शोधक व नाशक 
पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या 
विमा रकमेमध्ये वाढ करुन विमा 
योजना सर्व पथकातील अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांना लागू करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-एसएसए-१००९/प्र.क्र.३२२/ विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जुलै, २०११. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.एसएसए-०८९४/४३०४/सी.आर.२०३/ विशा-४, दि. २२/११/१९९५ 

२) शासन निर्णय क्र.ईएसटी-०३९७/५३०/विशा-४, दि. ६ एप्रिल, १९९८. 
3) शासन निर्णय क्र. एसएसए-१०/२००१/४९/ विशा-४, दि.२०/११/२००१ 
४) शासन निर्णय क्र.एसएसए-१००३/१५/(भाग-३)/विशा-४,दि.०९/११/२००५ 

4) शासन निर्णय क्र. अपीओ ३१०६/१२१४/ प्र.क्र.३११/पोल-३, दि.१४/०६/२००७ 

६) शासन निर्णय क्र. adil ३१०८/६९७/ प्र.क्र.२८४/पोल-३, दि.०७/०८/२००८ 

७) शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१००८/प्र.क्र.८०८(४)/ विशा-४, दि.५/०१/२००९ 

८) पोलीस महासंचालक, म. रा. यांचे पत्र क. पोमसं/२६ ब/बॉ.शो.ना.प./मनुष्यबळ/ 

१०४/२००७, दि. १६/०९/२००८. 
९) पोलीस महासंचालक, स. रा. यांचे पत्र क्र. पोमसं/२८/४९३७/अ.वि.बी.डी.डी.एस 
/२२२/०९, दि. 98/90/2090, दि. ०९/०३/२०११, दि. १९/०३/२०११. 
मुंबईमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील 

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधिन (१) च्या शासन निर्णयान्वये रु. १,२५,०००/- रकमेचे जीवन 
विमा संरक्षण अनुज्ञेय ठरविण्यात आले असून संदर्भाधीन (२) च्या शासन निर्णयान्वये तत्कालीन 
सर्व बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना हे विमा संरक्षण अनुज्ञेय 
ठरविण्यात आले आहे. तद्नंतर संदर्भाधिन (३) च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील सात बॉम्ब 
शोधक व नाशक पथकांची पुनर्रचना करुन आठ बॉम्ब शोधक व नाशक पथके स्थापित 
करण्यात आली आहेत. तद्नंतर संदर्भाधीन (५) व (६) च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात अनुक्रमे 
१२ व ७ बॉम्ब शोधक व नाशक पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच संदर्भाधिन (७) 
च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात आणखी २० बॉम्ब शोधक व माशक पथके उपलब्ध 
मनुष्यबळातून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय पोलीस महासंचालक, 


महाराष्ट्र राज्य यांनी संदर्भाधिन (८) च्या पत्राद्वारे राज्यात आणखी सहा बॉम्ब शोधक व नाशक 


पथके स्थापित केली आहेत. या ad पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना जीवन विमा संरक्षण 
लागू करुन विमा रक्कमेमध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय - 

बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील सोबतच्या प्रपत्रात नमूद केलेल्या विविध ८८३ 
पदावरील दअधिकारी/कर्मचारी यांना खालीलप्रमाणे जीवन विमा संरक्षण aera ठरविण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | पद णा रक्‍कम (रु.) i 
q पोलीस निरीक्षक ७,५०,०००/- il 
रं पोलीस उपनिरीक्षक 4,00,000/- 

E पोलीस हवालदार 4 00,000/- | 
४ | पोलीस नाईक | 4,00,000/- ees 

प 4 वाहन चालक 4,00,000/- शि a गच जच | 

ier पोलीस शिपाई ५,००,०००/- 

|७ | डॉग हॅन्डलर 4,00,000/- 

2. बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येतात त्या लेखाशिर्षाखाली याबाबतचा खर्च घालण्यात येऊन 
तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग ae. संदर्भ क्र.२८७/११/व्यय-७, दि. 
२५/०४/२०११ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. हा शासन निर्णय शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संगणक 
संकेतांक २०११०७१५१०५००६००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


12 


( प्रतता.गौड ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व पोलीस आयुक्‍त, 


प:पपताचा8/91-2010.9/0/71 


प्रत: 


आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १ / २ मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिषा), महाराष्ट्र १ / २ मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

वित्त विभाग, व्यय-७,कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 

गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी १, पोल ३, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती, विशा ४ मंत्रालय, मुंबई. 


राज्यातील बॉम्ब शोधक 


शासन निर्णय क्र. एसएराए-१००१/प्र.क्र.३२२/विशा-४, दि.१५ जुलै, २०११ चे सहपत्र 


नाशक पथकातील पदांचे विवरणपत्र 


पोलीस उप पोलीस 


oe म 
पोलीस 


पोलीस डॉग 


शहर निरिक्षक हवालदार वाहनचालक  'हँडलर एकूण 
कत ! 
१ बृहन्मुंबई २ ८ t ३ 
| र गी बृहन्मुंबई ३ ६ | 
| २ प क्त 5 नागपूर २ ६ ३ 
i : ठा 5 
३. टि Ea 8 ठाणे 2 a 3 | 
४ ४६६6६. पुणे २ 3 
4 eH औरंगाबाद २ & 3 
+ E 9 श > "८ शिश म्य ee ee 
& "ag £ नांदेड २ ५ 3 oe 
fe) डू 
शि E oe नाशिक २ & 3 
टं अमरावती २ & 3 Pi 
. ग 
९ : प बृहन्मुंबई ० कळे WR 
| 90) ” रः & ठाणे eas q 3 
| aq] 7 र्‌ ig 8 पुणे — २ & 
- ७७ 20 मुंबई 
ma FESS | ahs mone करन ताही च हिडन वने ae A हवा 
. 3 & त्त व 
१५ : > 2 र: गडचिरोली x 3 
OF, ~ र “ण 
E om a is & wife q 3 
ow कोल्हापूर १ ३ 
+5 लातूर १ 
ig = 3 
z L ERE सोलापूर १ 3 
i रि ४१०५ बुलढाणा १ ३ 
(४ 
है 3 S र. E: रायगड १ ३ 
ws मालेगाव (नाशिक) १ ३ 
28७0 
or dv 8 शिर्डी (अहमदनगर) १ 3 
केलेली एकूण पदे ६८ - ८१ 


प्र.ता.गौड 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


ay 
4 


रेल्वे 


नागपूर (ग्रा.) 


नागपूर, रेल्वे 


नंदुरबार 
-_ उस्मानाबाद 


१५ 
१५ 


१५ 


44 


a 
१५ 


| यवतमाळ | 
अकोला 


२४९ Alok Dipak पळे dish पु सट र्क 1802100 [lb (२७0 
Biba [२ bh पुर > “Bie Yd! फ यक यावे काव SOC 
0% (४५:७४ ४००८/७०/४७ ‘BI '8-1७९॥/७)?०?'६४'४/?००७->-७ १2109 “dS 1२0२] 2 


शा | छा घा वा o का 
& 

र्ट =e 

€ ब: 

be प्र णि 
E 
5 

(२००७७ 

शॉ ‘bh 0 कध) 

Sieh 3 2202118212) 

५ ABB 12२७००47७० | 


bipiblakl 
balla Dh 1391300 


Flu|, Divito] of ०7 | or] oy) wy Se] wy BS] vl] om Ce] ari 20 | 7) wr NE oe 


८८३ 


१५७ 


१३९ 


१८२ 


१६२ 


qo 


43 


एकूण 


प्र.ता.गौड 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


